S&S 


= 


उपसंचालक आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांचे अधिपत्याखालील २१८ अस्थायी पदे पुढे 
चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२१/प्र.क्र.११२ /आरोग्य-३अ, 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २८ एप्रिळ, २०२१. 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. अपदे-२०२०/प्र.क्र.१३२/आरोग्य-४, दिनांक 
३०.०९.२०२० 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. अपदे-२०२०/प्र.क्र.२००/आरोग्य-३अ ,दिनांक 
३०.०९.२०२० 

शासन निर्णय ,वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१५.०२.२०२१. 

उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांचे पत्र क्र. कक्ष-३क/अ.पदे 
प्रस्ताव/दंतऱाल्य/४४८२/२०२१, दि.०८.०२.२०२१. 

संचाळक (२), आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे/उपसंचालक आ.सेवा मुंबई मंडळ 
ठाणे /५०२४-२७/१३० अस्थाई पदे/कक्ष ५२-ब दिनांक १८.०३.२०२१ 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष- 
७अ/टे-६/उप.ठाणे/रायगड-शासकीय दवाखाने/वै.अ.गट ब/०५ अस्थाई पदे /१५८२ 
/२०२१, दि.०७.०४.२०२१. 

संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.ससंआसे/उपसंचाळक आ.सेवा कोल्हापूर 
मंडळ कोल्हापूर /७४२ अस्थाई पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबत/कक्ष ५२-ब दिनांक ०८.०४.२०२१ 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष- 
७आ/टे-६/उप.ठाणे/रायगड-शासकीय दवाखाने/वै.अ.गट ब/०४ अस्थाई पदे 
/१६४५/२०२१, दि.२३.०४.२०२१. 


शासन निर्णय :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील 
अस्थायी पदांना दिनांक दि.१.९.२०२० व दि.२८.०२.२०२१ या कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्यात 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३अ 


आली होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने उपरोक्‍त अ.क्र. ४ ते ८ 


येथील पत्रान्वये सदर पदांना मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे यांच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील २१८ अस्थायी पदांना 
दि.०१.०३.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन खालीळ लेखाशीर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन 
२०२१-२०२२ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


लेखाशिर्ष 


Z 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, (०१)(०२)- प्रादेशिक कार्यालय (२२१० 0349)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-२- मुफसल 
रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये व 
दवाखाने (२२१० ०१४६)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१- संचालन व प्रशासन, (०१)(०८)- प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण 
रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (२२१० ०४१३)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा-विषमचिकित्सा, ००१- संचालन व प्रशासन, (००१) (०२)- जिल्हा 
वैद्यकीय अधिकारी (२२१० ०१०१)” 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०- रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७- पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना- राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापन्नेतर 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” 


मागणी क्रमांक आर-१ २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६ सार्वजनिक आरोग्य, 
०१०- किमान गरजा कार्यक्रम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना राज्य योजनांतर्गत योजना, 
(09) (४५) ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना,महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (2290 जी२९८) 


पृष्ठ ८पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३अ 


मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्षे “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य, ००१-संचालन व प्रशासन,(०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास 
प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण/कुटीर रुग्णालयाचे उप जिल्हा रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन 
(२२१०४६२४)” 


मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ००१ - संचालन व 
प्रशासन, ००१(०१)(०९) (२२१० ०३६२) 


मागणी क्रमांक आर-१, जिल्हा आरोग्य संघटना (२२१० ०३८९) 


i 


मागणी क्र. आर-१, २२१०- गौणशीर्ष ००१-संचाळक व प्रशासन उपशीर्ष( ०१ )(०९) 
(२२१००५३१) 


ri 


मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 009 - संचालन व 
प्रशासन, ००१(०१)(०९) (२२१० ५०४१) 


१२ 


मागणी क्रमांक आर-१, ००१ - संचालन व प्रशासन 900% केद्र पुरस्कृत योजना 
(योजनांतर्गत योजना), (०१)(०३) जिल्हा कुटुंब कल्याण केंद्र (२२११ ००५१) 


१३ 


मागणी क्रमांक आर-१, ०३-माता व बाल आरोग्य, (०१)(१२) प्रतिक्षमन कार्यक्रमाचा विस्तार 
(स्थानिक क्षेत्र योजनेत्तर योजना (२२११ ०६२१) 


१5 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वेद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०३ 
ग्रामीण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-१ इतर रुग्णालये 
व दवाखाने, (०१) (०१) कुटीर रुग्णालये (२२१००३१५)” 


१५ 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य सेवा , ००१- संचालन व प्रशासन, ००१ (४) - गट ब वैद्यकीय अधिकारी 
(२२१००३७१) ” 


१६ 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकौय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०६- 
सार्वजनिक आरोग्य , ००१-संचालन व प्रशासन, (००१) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा 
ग्रामीण रुग्णालय इतका दर्जा वाढविणे (२२१००३१५)” 


१७ 


मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प यावरील 
भांडवली खर्च, ०१- मोठे प्रकल्प, ८०- सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन, ०१- 
आस्थापना (लाभक्षेत्र विकास व्यतिरिक्त), (०१)(०२) अधिक्षक अभियंता ठाणे पाटबंधारे मंडळ 
ठाणे (२७०१ ६५५१)” 


पृष्ठ ८पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३अ 


४. हा aed निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १५.०२.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२१०३२६१७५५११९४१७ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh Kadam Patil 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Ros h a Nn | D | Nn eS h तीहि Health Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae02d12f2c 


Ka d a mM Pati | 1313143ad8376755d0e815a1eb20fd0ce, 


cn=Roshani Dinesh Kadam Patil 
Date: 2021.04.28 15:06:08 +05'30' 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 

२. आयुक्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

३. संचालक, आरोग्य सेवा-१, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, आरोग्य भवन, मुंबई. 

४. संचालक, आरोग्य सेवा-२, पुणे. 

५. सहसंचालक,आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

६. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ,ठाणे . 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक , पालघर /ठाणे / रत्नागिरी/अलिबाग. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई/पालघर /ठाणे / रत्नागिरी/अलिबाग. 

१०.सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालय (उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांचेमार्फत) 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 

१२.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 

१३. निवडनस्ती (आरोग्य-३अ) 


पृष्ठ ८पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३अ 


परिशिष्ट-अ 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- अपदे-२०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २८ एप्रिल, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. | आरोग्यसंस्थेचे नावा । एकूण | स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 

= <a 2 3 a ae 

शि नगर परिषद मधील ४ १)वैद्यकीय अधिकारी (गट-आ)-४ 
दवाखाने (माथेरान, रोहा, (माथेरान-२, रोहा-१, पनवेल-१) 
पनवेल) एकुण पदे ४ 

२ जिल्हा परिषद हिं वैद्यकीय अधिकारी,गट ब - (प्रत्येकी एक) 
ठाणे/पालघर अधिनस्त | ५ तलासरी, मलवाडा, खोडाळा, मुरबाड- 
प्राथमिक आरोग्य शिरोसी, मुरबाड-तुळई 
केंद्रातील पदे एकूण पदे ५ 

३ ग्रामीण/उपजिल्हा ०९ i दंत शल्य चिकित्सक (गट-ब)-९ 
रुग्णालये कासा/रोहा/ एकुण पदे ९ 


उरण/कडऱोळे/  कर्जत/ 
महाड/भिवंडी/ मालाड- 


मालवणी/मुरुड 
४ जिल्हा आरोग्य ८० शि १) वैद्यकीय अधिकारी, गट अ-८० 
अधिकारी, रायगड,ठाणे एकूण पदे -८० पदे 
व पालघर यांचे अधिनस्त 
प्राथमिक आरोग्य 
केंद्रातील पदे 
षु सामान्य रुग्णालय, | १२ | १) जिल्हा शल्य चिकित्सक -१ 
पालघर २) निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाहयसंपर्क) 


३) प्रशासकीय अधिकारी (गट-ब)१ 
४)सार्वजनिक आरोग्य परिचारीका-१ 
५) कार्यालयीन अधिक्षक-१ 

६) सहायक अधिक्षक/लेखापाल-१ 
७)लघुटंकलेखक-१ 

८)वरिष्ठ लिपीक-१ 


पृष्ठ ८पैकी ८ 


शासन निर्णय HATH: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३अ 


आरोग्य संस्थेचे नाव 


एकूण 
मंजूर 
पदे 


स्थायी 
पदे 


अस्थायी पदे 
(पदनाम व पदांची संख्या) 


९)कनिष्ठ लिपीक-१ 

qo) सांख्यिकी सहायक-११ 
१)औषध निर्माण अधिकारी-२ 
एकुण पदे १२ 


जिल्हा रुग्णालय 
रत्नागिरी 


३७६ 


२३१२३ 


१)वैद्यकीय अधिकारी रक्‍त संक्रमण धरुन-४ 
२)महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा-१ 
३)वैद्यकीय अधिकारी, नगर परिषद दवाखाना 
चिपळूण/खेड-२ 

४परिसेविका-४ 

५)बालरोग परिचारीका-१ 

६)आरोग्य परिचारीका-१ 

७)मनोविकृती परिचारीका-१ 
८)अधिपरिचारीका-१८ 

९)पाठयनिर्देशिका-१ 

१०)रक्तपेढी तंत्रज्ञ-१ 

११)क्ष-किरण तंत्रज्ञ-१ 

१२)प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ-१ 

१३)औषधनिर्माता-१ 

१४)रुग्णवाहिका चालक-१ 

१५)बाहयरुग्ण सेवक-१ 

१६)अपघात विभाग सेवक-१ 

१७)३शस्त्रक्रिया गृहपरिचर-२ 

१८)कक्षसेवक-८ 

१९)सफाईगार-९ 
२०)शिपाई-१ 
२१)धोबी-१ 
२२)पहारेकरी-१ 
२३)आया-१ 
एकुण पदे ६३ 


उपजिल्हा रुग्णालय, 


१0 


१) अस्थिव्यंग ated चिकित्सक-१ 


पृष्ठ ८पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांक: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३अ 


अ.क्र. | आरोग्य संस्थेचे | एकूण स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 
कामथे-चिपळूण जि. २) बधिरीकरण शास्त्रज्ञ-२ 
रत्नागिरी (ट्रामा केअर ३) वैद्यकीय अधिकारी-२ 
युनिट) ४) परिसेविका-१ 
५) अधिपरिचारिका->3 
६) वाहनचालक-१ 
एकूण -१० 
८ ग्रामीण रुग्णालय, षु शि १) अस्थिव्यंग ated चिकित्सक-१ 
संगमेश्वरजि. रत्नागिरी २) बधिरीकरण शास्त्रज्ञ-१ 
(ट्रामा केअर युनिट) ३) वैद्यकीय अधिकारी- १ 
४) अधिपरिचारिका-२ 
एकूण ५ 
९ आय.टी.डी.पी. क्षेत्रातील | ३१ | १प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट क-०७ 
०७ ग्रामीण एकुण पदे ०७ 
रुग्णालयातील 
प्रयोगशाळा तंत्रज्ञाची पदे 
( ग्रामीण रुग्णालय, 
मोखाडा ग्रामीण 
रुग्णालय, वाडा, ग्रामीण 
रुग्णालय, तलासरी, 
ग्रामीण रुग्णालय, मनोर, 
ग्रामीण रुग्णालय, कासा, 
ग्रामीण रुग्णालय, 
जव्हार, ग्रामीण 
रुग्णालय, डहाणू) 
शि आदिवासी उपाययोजना । २३ र १) वैद्यकोय अधिकारी,गट अ- ६ 
क्षेत्रातील आश्रमशाळेतील २) सहाय्यक परिचारिका प्रसविका-६ 
विद्वार्थ्यांच्या आरोग्य ३) औषध निर्माण अधिकारी- ५ 
तपासणीसाठी स्थापन ४) वाहनचालक -६ 
केलेली वैद्यकीय पथके एकुण पदे २३ 
(ग्रामीण रुग्णालय, 


पृष्ठ ८पैकी ८ 


शासन निर्णय HATH: अपदे-२०२१/प्र.क्र.११२/आरोग्य-३अ 


अ.क्र. | आरोग्य संस्थेचे | एकूण स्थायी अस्थायी पदे 
मंजूर | पदे (पदनाम व पदांची संख्या) 
पदे 
वाडा,ग्रामीण रुग्णालय, 
तलासरी, ग्रामीण 
रुग्णालय, शहापूर, 
उपजिल्हा रुग्णालय, 
कासा, उपजिल्हा 
रुग्णालय, पेण, कुटीर 
रुग्णालय, जव्हार) 
एकूण ५३१ | ३१३ | २१८ 
(अंदाजे) (अंदाजे) 


पृष्ठ ८पैकी ८ 


